सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अधिपत्याखाली स्वतंत्र “महाराष्ट्र वैद्यकीय 
वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम २०२३” 
ची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
आव्यक ती पुढील कार्यवाही करण्यास 
सुचना देण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.८७/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १० एप्रिल २०२३. 


१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. खरेदी- २०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८ दिनांक 
२६.०७.२०१७. 

2) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.जा.क.आसेआ/खरेदी कक्ष/स्वतंत्र औषध खरेदी महामंडळ स्थापन करण्याबाबत प्रस्ताव/२०२१ 
दिनांक १७.०२.२०२२. 

३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांचे पत्र क्र. जा.क्र. १३१९-२०/आसेआ/खरेदी 
कक्ष/ महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा महामंडळ स्थापन करण्याबाबत/प्रस्तावातील त्रुटींची पुर्तता/२०२२ 
दि. २०.०५.२०२२. 

४ विधी व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.२९९/ बी , दि.१७.०३.२०२३ 


प्रस्तावना:- 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग व अन्य विभागांच्या औषध व तद्अनुषंगिक साहित्य खरेदीसाठी आणि 
पुरवठा पद्धती अधिक गतिमान व सुरळीत करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखाली 
“महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम २०२३” दि.१७.०३.२०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात 
आला आहे. त्यामुळे या संदर्भातील पुढील कार्यवाही करण्यासाठी आवश्यक सुचना देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग व अन्य विभागांच्या आरोग्य संस्थांकरीता औषधे व तद्अनुषंगिक 
साहित्य खरेदीसाठी आणि पुरवठा पद्धती अधिक गतिमान व सुरळीत करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम 
२०२३,दि.१७.०३.२०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आला असुन “महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण 
२०२३”ची अंमलबजावणी करण्यापुर्वी त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत सुचना 
देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.८७/आरोग्य-८ 


०२. महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणासाठी कार्यालयीन जागा, फर्निचर, लेखन सामुग्री, 
संगणक, माहिती प्रणाली इत्यादी पुरविण्याची संपुर्ण कार्यवाही आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा, 
आयुक्तालय, मुंबई यांनी करावी . त्याकरिता त्यांनी विभागांकडील आवऱ्यक स्त्रोतांचा योग्य वापर 
करण्यात यावा. तसेच प्राधिकरणाकरिता नवीन इमारत बांधण्याकरिता योग्य जागेचा शोध घेण्यात 
यावा. सदर जागेवर इमारत बांधकाम करण्याकरीता योग्य नियोजन करुन बांधकामाबाबतचे 
अंदाजपत्रक तयार करण्यात यावेत व तसा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा. 


०३. महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणाकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात मुंबई येथे जागेची 
व्यवस्था करता येईल, याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. अशी व्यवस्था न झाल्यास खाजगी ठिकाणी 
तात्पुरती भाडे तत्वावरील जागा घेण्याची पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. त्याकरिता जागेचा शोध घेणे 
व त्याबाबतचा करार इत्यादी कामे आयुक्‍त आरोग्य सेवा,आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी करावी. 
राज्यातील आठ उपसंचालक, परिमंडळ स्तरावर सध्या कार्यरत असलेल्या औषध भांडार या करीता 
वापर करण्यात येईल. तसेच त्यापेक्षा अधिकच्या जागेची आवश्‍यकता भासल्यास, उपलब्ध असलेल्या 
भांडारांना श्रेणीवर्धित करुन अधिकची जागा उपलब्ध करुन घेता येईल.याबाबींकरीता आयुक्‍त, आरोग्य 
सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी आवश्‍यक ती उपाययोजना करावी. 


०४. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील आवश्‍यक पदे उसनवारी/प्रतिनियुक्‍ती पध्दतीने 

प्राधिकरणास उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. सद्या खरेदी प्रक्रियेसंदर्भातील कामे करणारे 
अधिकारी/कर्मचारी यांची प्राधान्याने निवड करण्यात यावी. अन्य विभागांकडील पदांकरिता संबंधित 
विभागाकडे मनुष्यबळ मागणीचे प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा,आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी 
प्राधिकरण अस्तित्वात आल्यानंतर सादर करावेत. तसेच संबंधीत प्रशासकीय विभागाने देखील 
आवर्यक संवर्गातील योग्य ज्ञान असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा सदर प्राधिकरणास 
उपलब्ध करुन देणे आवश्यक राहील. 


०५. सार्वजनिक आरोग्य विभाग व अन्य विभागांच्या आरोग्य संस्थांकरीता औषधे व तद्अनुषंगिक 
साहित्य खरेदीकरिता ज्या लेखाशिर्षातून संक्षिप्त देयकांवर निधी आहरित करुन तो हाफकिन 
महामंडळ, मुंबई यांच्याकडील खरेदी कक्षाकडे वर्ग केला जातो. san महसुली खर्चाच्या 
ळेखाशिर्षाखाळील २१- पुरवठा व सामुग्री व ५२- यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री याकरिता सहायक 
अनुदाने (३१)- वेतनेतर या उद्दीष्टांची स्वतंत्र लेखाशिर्ष निर्माण करण्यात यावीत. तसेच भांडवली 
खर्चाच्या लेखाशिषाखालळील २१- पुरवठा व सामुग्री व ५२- यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री याकरीता 
सहायक अनुदाने (३५)- भांडवल मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान अशा प्रकारची स्वतंत्र लेखाशीर्ष 
निर्माण करण्यात यावीत. तसेच प्राधिकरणावरील अधिकारी / कर्मचारी , कंत्राटी कर्मचारी यांचे वेतन व 
भत्ते, आस्थापना विषयक अन्य बाबी यांकरिता सहायक अनुदाने ३६- (वेतन) , सहायक अनुदाने ३१ - 
(वेतनेतर) अशी लेखाशिर्ष निर्माण करण्यात यावीत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.८७/आरोग्य-८ 


०६. आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी या विभागाशी व प्राधिकरणाशी संबंधित आवश्‍यक लेखाशिर्ष 
निर्माण करण्याबाबतचे सर्व प्रस्ताव तपासणी करुन शासनास सादर करण्यात यावेत. प्राधिकरणाच्या 
अधिकारी /कर्मचारी यांच्या वेतन व आस्थापना विषयक बाबींचे लेखाशिर्ष निर्माण झाल्यानंतर 
प्राधिकरण कार्यान्वयन करण्यासाठी अनुदान मागणीचे प्रस्ताव योग्य समर्थनासह आवड्यकतेनुसार 
शासनास सादर करण्यात यावेत. 


०७. महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना 
करण्याची संपुर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,मुंबई यांची राहील. 


०८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३०११५२२६६८१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VASANT PANDURANG GAIKWAD 
DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=6762a1c7f462bd961625d44d697 1 dc2c9f06 


£3437a7f750c414e77ec2b7f466d, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=7C7 1DE18A037CE1808BB4E1BA5462 


D93EB69C5FEB96700EDA8ADF1B3C9C753F8, 
G A | KWA D cn=VASANT PANDURANG GAIKWAD 
Date: 2023.04.11 10:29:49 +05'30' 
(व.पां.गायकवाड ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 

) सह सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मुंबई 

) सर्व अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव , मंत्रालय मुंबई. 
) सर्व जिल्हाधिकारी 
) 

) 

) 

) 


सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषदा. 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 

संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे. 

90) सह संचाळक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

११)सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 
) 


१२) सह GASH आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
१३)महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.८७/आरोग्य-८ 


१४) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
१५)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 
१६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 
) 
) 


q9) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१८) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


